राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत डॉ.पंजाबराव 
देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला येथे “Millets (Nutri- 
Cereals) breeder seed production to boost up 
production and productivity” या प्रकल्पास 


प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी ,पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : पंदेवि-१३२४/प्र.क्र.४३/७-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २० फेब्रुवारी, २०२४ 
संदर्भ:-१.राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या ३४ व्या बैठकीचे 
इतिवृत्त,शासन पत्र क्र.आरकेवि-११२३/प्र.क्र.२३२१४-ओ. दि.२५.०१.२०२४. 
२.संचालक(संशोधन), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मकृप/संशोधन/राकृवियो-प्रशा.मा./५२९/२०२४. दि.०९.०२.२०२४. 
प्रस्तावना :- 


मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या दि. ०८.०१.२०२४ रोजी 

झालेल्या ३४ व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या बैठकीमध्ये “Millets (Nutri-Cereals) breeder 
seed production to boost up production and productivity” हा प्रकल्प डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि 
विद्यापीठ, अकोला येथे राबविण्यास मान्यता प्रदान केली आहे. या प्रकल्पास राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजनेंतर्गत अर्थसहाय्याच्या स्वरूपात रु.२०४.०० लाख निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यानुषंगाने 
राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीने मान्यता दिल्यानुसार संचालक (संशोधन), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व 
संशोधन परिषद, पुणे यांनी संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय 
कृषि विकास योजनेतंर्गत “Millets (Nutri-Cereals) breeder seed production to boost up production and 
productivity” हा प्रकल्प डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला येथे राबविण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

१, राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत “Millets (Nutri-Cereals) breeder seed production to boost up 

production and productivity” हा प्रकल्प डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला येथे राबविण्यास 

प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या रु.२०४.०० लाख (अक्षरी रु.दोन कोटी, चार लाख) इतक्या निधीच्या 

खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. सदर प्रकल्पाच्या दोन वर्षाच्या खर्चाचा तपशिल सोबतच्या “परिशिष्ट अ” नुसार राहील. 

४. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या ३४ व्या बैठकीत झालेल्या 

निर्णयानुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत कार्यान्वित प्रकल्पांचे प्रलंबित दायित्व विचारात घेता 

निधी उपलब्धतेबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


झासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२४/प्र.क्र.४३/७-ओ 


५. सदर प्रकल्प केंद्र शासनाद्वारे निर्गमीत राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार डॉ. 
पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला येथे राबविण्यात येईल. 

६. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी संचालक (संशोधन), डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला 
यांचे संनियंत्रणाखाळी कृषि विभागामार्फत करण्यात यावी व संचालक (संशोधन), डॉ.पंजाबराव देशमुख 
कृषि विद्यापीठ,अकोला यांनी प्रकल्पाचा आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल विहित मुदतीत केंद्र शासनाला 
तसेच, राज्य शासनाला सादर होईल याची दक्षता घ्यावी. त्याप्रमाणे सदर योजनेतील निधी खर्चाचे ळेखा 
परिक्षण उपयोगिता प्रमाणपत्रे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
वेळोवेळी सादर करावी. 

७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०२२०१८३४३८५००१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 

> R AT | H A DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b693d97 5fffc642fe6b87c2ce9e 1 297fd 1 e8bda9b459f85f75F1 
59984ba680fd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=DA026E85AE8CBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBOAE6ED 
5C1E54483490119EE0456AD, cn=PRATIBHA MADHAV PATIL 
Date: 2024.02.20 18:44:01 +05'30' 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मंत्री (कृषि), महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.अपर मुख्य सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. कृषि आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
६. कुलगुरु/कुलसचिव डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला. 
७. संचालक (संशोधन), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
८. संचालक(संशोधन), डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला. 
९. सर्व संचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०.सहायक संचालक (लेख), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११.महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा ), मुंबई /नागपूर. 
१२.संचालक, लेखा व कोषागार अधिकारी, मुंबई (२ प्रती). 
१३.सहसंचालक, लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई -३२. 
१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला. 
१५.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
१६.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१७.राकृवियो कक्ष, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८.निवडनस्ती, 9-31. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२४/प्र.क्र.४३/७-ओ 


परिशिष्ट “अ 


शासन निर्णय क्र.पंदेवि-१३२४/प्र.क्र.४३/७-अ, दिनांक-२०फेब्रुवारी, २०२४ सोबत जोडावयाचे परिशिष्ट 


Component wise applicable cost norms of ongoing Scheme of GoI/GoM (Rs. In lakh) 


S.N. (Components Total [Applicable ongoing |Cost Sharing pattern 
Cost scheme of GolI/GoM 
Name Cost RKVY |[Benefici Implementing 
norm for ary Agency 
subsidy 
a Non-Recurring Agricu 100 % 100% | 00% 
Iture Assistan 
Research | ce 
1 Farm Mechanization 30.0 GeM/ 100 % 100% | 00% In terms of 
(Tractor, Power Tillers, Tender Assistan resources, Land 
Power Sprayers, Farm ce and University 
Implements, etc) staff support. 
2 Covered Threshing 20.0 PWD 100 % 100% | 00% In terms of 
Floor (2 Nos.)[each of /CPWD Assistan resources, Land 
150 sq गा] ce and University 
staff support. 
3 Seed storage unit 20.0 PWD 100 % 100% | 00% In terms of 
/CPWD Assistan resources, Land 
ce and University 
staff support. 
i Lab Instruments 10.0 GeM/ 100 % 100% | 00% In terms of 
; ; Tender Assistan resources, Land 
Nutrients Analysis & : : 
ce and University 
Small laboratory staff support. 
instruments etc 
5 Mobile seed processing | 15.0 GeM/ 100 % 100% | 00% In terms of 
plant for millet) Tender Assistan resources, Land 
ce and University 
staff support. 
Total 95.0 
i Recurring Agricu 100 % 100% | 00% 
Iture Assistan 
Research | ce 
1. Irrigation Facilities for 20.00 | GeM/ 100 % 100% | 00% In terms of 
10 ha area (Digging of Tender Assistan resources, Land 
well/borewell, water ce and University 
ae » drip, staff support. 
2: Bared field Protection 30.00 | GeM/ 100 % 100% | 00% 
systems for 10 ha Tender Assistan 
ce 
3. Exploration and 8.00 Agricu 100 % 100% | 00% 
collection visit lture Assistan 
Research | ce 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२४/प्र.क्र.४३/७-ओ 


4. Upgradation Field 12.00 | GeM/ 100 % 100% | 00% 
Facilities (Land Tender/ Assistan 
Levelling, trench, land 
preparation, drainage 
etc. approach road) 


quotation | ce 


5. Field Inputs (labour cost, | 35.00 | Quotation | 100 % 100% | 00% 
fertilizers, Seeds, Assistan 
manure, bird net and 

other production cost) 


ce 


RECURRING 105.00 
TOTAL 
Maintenance क्म 
cost@2% 
GRAND TOTAL 204.0 
(NON-RECURRING + 
RECURRING) 
% Share 100% f-- 100% P| f- 


एकूण रुपये २०४.०० लाख (अक्षरी रुपये दोन कोटी, चार लाख फक्त) 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 
> R AT | 3 H A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 

DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=b693d97 5fffc642fe6b87c2ce9e1297fd 1 e8bda9b459f85F 

75f159984ba680fd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=DA026E85AE8CBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBOAE 
6ED5C1E544834901 1 9EE0456AD, cn=PRATIBHA MADHAV PATIL. 


Date: 2024.02.20 18:44:43 +05'30' 


(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


